नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील ४० 
अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविआ-१७१९/प्र.क्र.१३७/का.१४२१, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-इपीडी-१००१/प्र.क्र.३१२/का.१४२१, 
दिनांक १३ मार्च, २००६. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-निविआ-१७१८/प्र.क्र.४४९/का.१४२१, 
दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१८. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९. 


शासन निर्णय:- 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- निविआ-१७१९/प्र.क्र.१३७/का.१४२१, दिनांक १४ मार्च, 

२०१९ अन्वये नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र "अ 
"ब", "क", "ड", "ई", "फ" व “ग” मध्ये दर्शविलेल्या एकूण ४० अस्थायी पदांना दिनांक ३०.०९.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेली एकूण yo पदे दिनांक 
१.१०.२०१९ ते दिनांक २९.०२.२०२० पर्यंत सुरु ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत असून 
या ४० पदांवरील खर्च सोबतच्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र- अ ते ग) दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घालण्यात यावा व सन २०१९-२०२० या वर्षासाठी सदर लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
2. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ११ सप्टेंबर, 
२०१९ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००७१०५७०२१७१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


HEMANT DATTA 
BHANGLE 


(हे. द. भांगले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७१९/प्र.क्र.१३७/का.१४२१ 


२. महाळेखापाल-, महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा), मुंबई. 

3. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (कार्यासन-१४२२ मार्फत), 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१४२२ (२ प्रती), नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
६. वित्त विभाग/व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई, मंत्रालय, मुंबई, मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई, मंत्रालय, मुंबई, 

८. कार्यासन अधिकारी, (मग्रारो-३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. निवड नस्ती, का.१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७१९/प्र.क्र.१३७/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७१९/प्र.क्र.१३७/का.१४२१, 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र -अ 


पदाचे नांव पदांची लेखाशीर्ष 


संख्या 
लघुलेखक | एस-१५:४१८००-१३२३०० २ | ओ-७, ३४५१, सेक्रेटरिएट- 
१ राज्य नियोजन मंडळ 
(३४५१०२०७ 


विवरणपत्र -ब 


(नियोजन विभाग (खुद्द) 
पदाचे नांव वेतनश्रेणी पदांची लेखाशिर्ष 


क्र. सख्या 
cc |स्त२:०८2००5०0 १ | कढ 
र| विशेष कार्य अधिकारी | एस_ २०५६१०० १७७५०० [a _| सेकरेटरिएट- आर्थिक 
३ | लेखाअधिकारी [era १६:४९०० १७२७०० [a | सेवा- ०९०. सचिवालय 
४ | लघुलेखक निलत्रेण | एस_ १४:३८६००-१२२८०७ [a] (0१७१) नियोजन 
५ | देयक लेखापाल [एस &:१९९००-७३२०० [a विमाग (३४९१०१८ 
६ [नाईक | एसर्‍$ १६७००५२७०० १ 
Em 
८ | ककुडणयत्रचालक | एस_३:१६६००-०२७०० [a 
a [एसर्‍१:१५७००७७० १ 


विवरणपत्र -क 
(सत्यशोधन समितीसाठी) 


पदाचे नांव नश्रे' पदांची संख्या लेखाशिर्ष 


हि अवर सचिव | एस- 23: ६७७००-२०८७०० = a ओ-७, 3849, 
कक्ष अधिकारी | एस - 20: ५६१००-१७७५०० सेक्रेटरिएट- आर्थिक 


लघुलेखक | एस - १६:४४९००-१४२४०० सेवा-०९०- सचिवालय- 
(निवडश्रेणी) (०१) (09) नियोजन विभाग 


एकूण पदे ३ (३४५१०१८२) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७१९/प्र.क्र.१३७/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७१९/प्र.क्र.१३७/का.१४२१, 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र- ड 


(रोजगार हमी योजनेच्या आधार सामग्रीचे संगणीकरण व्यवस्थापकीय माहिती पध्दती यासाठी) 
वेतनश्रेणी | । लेखाशिर्ष 


1 ea | कक्ष अधिकारी एस - २०: ५६१००-१७७५०० 3-3, २५०५- ग्रामीण 


सहायक कक्ष एस - १४: ३८६००-१२२८०० रोजगार-६०-इतर 
अधिकारी कार्यक्रम- पंचवार्षिक 


३ एस - ६: १९९००-६३२०० योजनांतर्गत योजना- 
४ [शिपाई | एस- १:१५६००-४७६०० a] राज्य योजनांतर्गत 


एकूण योजना - (०१) (9) 
रोजगार हमी योजना 
(०१) (09) रोजगार हमी 
योजना (२५०५००२२) 


पदाचे नांव 
Hl al तत ती र 
कक्ष अधिकारी | एस - २०: ५६१००-१७७५०० निगर्वी ast कोयकरमेन 
sl पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य 
सहायक कक्ष | VA - १४: ३८६००-१२२८०० योजनांतर्गत योजना- (०१)(१) रोजगार 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७१९/प्र.क्र.१३७/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७१९/प्र.क्र.१३७/का.१४२१, 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र. 
विवरणपत्र- फ 
(संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी) 
पदाचे नांव वेतन श्रेणी पदांची 
संख्या 
| रोजगार- ६०-इतर 
कार्यक्रम. पंचवार्षिक 
गातात ता 
माक ७. 
Pee) 
ह 00.40. 
rae 
i 50353 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७१९/प्र.क्र.१३७/का.१४२१, 
दि. ०५ ऑक्टोबर, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र- ग 
(खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच संनियंत्रण करण्यासाठी) 
अ.क्र पदाचे नांव वेतनश्रेणी पदांची | लेखाशिर्ष 
संख्या 

षि सह संचालक / अवर सचिव | एस - २३: ६७७००-२०८७०० ea ओ-७, 3849, सेक्रेटरिएट 

२ संशोधन सहायक एस - १४: ३८६००-१२२८०० aa Seat 
सचिवालय, (09) (09) 

3 सांख्यिकी सहायक एस - १०: २९२००-९२३०० 2. | नियोजन विभाग 
(३४५१०१८२), ०१ वेतन. 


एकूण ४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


